महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१३२ 
Email ID - d.shedmekhe@nic.in 


क्रमांक : क्र. पसंप्र -२०२०/प्र.क्र. ११३ /पदुम-१ दिनांक : ०७.०८.२०२० 


वाचा:-१) शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०१९/प्र.क्र.०७ (आदेश क्र. १ ते ६/पदुम-१, दि.०४.०७.२०१९ 
२) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांचे मूळ अर्ज क्र २८५/२०२० बाबत 
दि. ०९.०७.२०२० चे STAT 
3) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण खंडपीठ, नागपूर यांचे मूळ अर्ज क्र ३१३/ 
२०२० बाबत दि. १६.०७.२०२० रोजीचे आदेशा. 


शासन sear: 


पशुधन विकास अधिकारी गट-अ या संवर्गातील खालील नमूद अधिकारी यांनी त्यांच्या 


संदर्भाधिन दि.०४.०७.२०१९ च्या शासन आदेशाविरुध्द मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई व 
खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेल्या मूळ अर्जाच्या अनुषंगाने, मा.न्यायाधिकरणाने संदर्भ क्र. २ व 3 


अन्वये अर्जदाराच्या निवेदनाचा विचार करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. याअनुषंगाने खाळीळ VISA 


विकास अधिकारी यांनी दिलेल्या निवेदनाचा शासन स्तरावर विचार करण्यात आला असून विचारांती, 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम 


४(१), ४(२) व ४(३) मधील तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेनुसार त्यांची खालील विवरणपत्रात 


दर्शविल्यानुसार त्यांच्या नावांसमोर स्तंभ क्र. ५ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची बदलीने सुधारित 
पदस्थापना (रिक्‍त पदावर) करण्यात येत आहे:- 


अ. अधिकारी नाव कार्यरत पद  । दि. ०४ जुले २०१९ ।मूळअर्ज सुधारित पदस्थापनेचे 
क्र. च्या आदेशान्वये क्रमांक ठिकाण 
दिलेली पदस्थापना 
| 9 | २ ३ ae ५ 

7 डॉ. रावसाहेब हंबीरराव पताळे, | पविअ, पवैद, श्रेणी-१, | 24/2020 | पविअ, तालुका लघु पश्नु 
पशुधन विकास अधिकारी,गट-अ, | टाकवे, ता. शिराळा, सर्वचिकित्सालय, अकलूज, 
पवैद श्रेणी-१, बोरगाव, ता. | जि. सांगली जि. सोलापूर या रिक्‍त 
माळशिरस, जि. सोलापूर पदावर 

२ | डॉ. संजय रामभाऊ खोपडे, पशुधन | पवैद श्रेणी-१ अल्लीपूर | ३१३/२०२० | पविअ, पवैद श्रेणी-१, 
विकास अधिकारी,गट-अ, (विस्तार) | ता. हिंगणघाट जि. सेवाग्राम ता. जि. वर्धा या 
पंचायत समिती देवळी, जि. वर्धा |वर्धा Rad पदावर 


शासन आदेकः क्रमांकः पसंप्र -२०२०/प्र.क्र. ११३ /पदुम-१ 


२. उक्त अधिका-यांनी बदली आदेशा प्राप्त होताच सुधारित पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ हजर 
व्हावे व संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे 


३. आयुक्त Wea यांना कळविण्यात येते की, विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी रुजू न 
झाल्यास अथवा त्यांना कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्त / रुजू करण्याची कार्यवाही तात्काळ न केल्यास 
त्यांच्या विरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करावी व तसा अहवाळ शासनास तात्काळ सादर 
करावा. या बाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल d.shedmekhe@nic.in या इ-मेल वर सादर करावा. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२००८१०१४१५०५३३०१ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dilipkumar Shedmekhe 
Date: 2020.08.10 14:25:51 +05'30' 
(दि. ज. शोडमेखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१.मा. मंत्री (पदुम )यांचे खाजगी सचिव ,महाराष्ट्र शासन ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 
२.मा. राज्यमंत्री (पदुम)यांचे खाजगी सचिव ,महाराष्ट्र शासन ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 
३.मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय्य सहायक ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 
४. आयुक्त WAS, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे . 
५.सहआयुक्‍्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. प्रादेशिक पश्युसंवर्धन सहआयुक्त, पुणे/ नागपूर 
८. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त सांगली,सोलापूर, वर्धा 
९. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद सांगली, सोलापूर, वर्धा 
१०. महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र) लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा ,(मुंबई/नागपूर). 
११ जिल्हा कोषागार अधिकारी सांगली,सोलापूर, वर्धा 
१२.संबंधित अधिकारी, व्दारा आयुक्‍त a, महाराष्ट्र राज्य 


पृष्ठ २ पैकी २ 


